गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हा नोंद क्रमांक ८३/२०१० 
मधून उद्भवणा-या प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 

अँड.श्री. उज्वल निकम यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०११/प्र.क्र. २२७/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : ५ मार्च, २०१२. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१२/ए.एस.१९/डी चौदा, 
दिनांक २७.१.२०१२ 


शासन निर्णय :- श्री.महेश नोटणदास जगवाणी यांना कुप्रसिद्ध गुन्हेगार रवि पुजारी टोळीकडून 
खंडणीसाठी येत असलेल्या धमक्यातून, दिनांक १४.७.२०१० रोजी अंधेरी येथील नोटणदास ज्वेलस॑ 
शो-रूममध्ये या टोळीच्या तीन गुंडानी गोळीबार करून मॅनेजर श्री.प्रशांत छाबरीया यांना जखमी केले व 
उपस्थितांना जीवे ठार मारण्याची धमकी देवून पलायन केले. या प्रकरणी गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हा 
नोंद क्रमांक ८३/२०१० (ओशिवरा पो.ठा.गु.नों.क्र. २५२/१०) मधून विशेष मोक्का न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल मोक्का खटला क्र. १२/२०१०, २/२०१० व १०/२०११ आणि उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री.उज्वल निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील 
संदर्भाधीन दिनांक २७.१.२०९२ च्या अधिसूचनेन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी काम पहाण्यासाठी त्यांना खालीलप्रमाणे फी मंजूर करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फो रु. २५,०००/- 


ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) - रु. ७,०००/- 
( कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/-) 
क) हॉटेल लॉजिंग व बोर्डींग प्रतिदिन - रु. ३,"५००/- 


रे. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-यांकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.उज्वल निकम यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


2, यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा 
या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सीआर- ८२/१२/व्यय-७, 


दि. ८.२.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०३०५११२९३६२१००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Loi 


( वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्राति, 

* पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 

* महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 

* अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

* निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

© विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

* वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

* अँड.श्री. उज्वल निकम, ४८ रामदास कॉलर्न! ,बॅरिस्टर निकम चौक, जळगाव. 
» निवड नस्ती (पोल-१०) 


Dans ती af TNA 


